राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २६४ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ मार्च, २०२४ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.०६.०८.२००७ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्ण कमांक: क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०३.०६.२०११ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य- 
५, दि. ०५.१०.२०२३ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४ 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र.ससंआसे/ कुष्ठवक्षय/ 
आस्था/२६४अ.पदे/ मुदत वाढ/५५५५-५६/२०२४ दि.१२.०२.२०२४ 
प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १३०४ पदे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आली असून त्यापैकी ८३१ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ८३१ अस्थायी पदांपैकी ८०% 
प्रमाणे ५७५ अस्थायी पदे वरील संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी करण्यात आली आहेत. 
उर्वरित २६४ पदांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०५.१०.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने 
सदरील २६४ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार २६४ अस्थायी 


पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२५९/आरोग्य-५ 


१) या पदांचा खर्च शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील पदनामांसमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२४-२५ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२) सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१८१५०५२१८८१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH GURULING HANSHETTI 
M A H F S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf1 7bde071c16e4fc5d5 


G U R U | | N G 9c6c056a12206b90f86b0b039, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CEB34FAF6 
20B051435FE8057488BAB1D4B20721FD1, cn=MAHESH 
H A N S H ETT | GURULING HANSHETTI 
Date: 2024.03.18 17:01:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई/पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

. वैद्यकीय अधिक्षक, क्षय रुग्णालये व आरोग्य धाम (सवी. 
. जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र (सवी. 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 


१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


eR 


०१८ 
५ 


०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


RR a 
oe नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


DA SMUT ९२२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत अस्थांयी पदे २३४ क्षयरोग 


Page 1 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व स निक आरोग्य 
ot नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-४ इतर रु ग्णालये व दवाखाने 

(०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे 
(राज्यक्षेत्र) (२२१००१९ १) 


२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


a 
oe नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


DAMA २२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत(अस्थायी पदे २३४ 


अ.क. प्रत्येक पदांचा पद 
ee ज्याच =e पद | निर्देशांक/पदनाम 
निर्माण झाले 


त आपने $-16:44900-142400 


। 


व 


es 


3 
; 


९7 + 
G . 


S-1:15000-47600 


w 


.०:आस्थापना २२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत१अस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


शि 


२२१०-वैद्यकीयसेवा व स 
१- 


अधिपरिचारीका 


a aa 
=X, 


fk S-10:29200-92300 
० १- नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा 
बक गे $-13:35400-112400 ११०- रुग्णालये व नकी अ 
११०-४ इतर रुग्णालये व 
(०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये ब आरोग्य धामे 
र 


(राज्यक्षेत्र) (२२१००१९१) 


S-1:15000-47600 


S-1:15000-47600 


२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
ot नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-४ इतर रु ग्णालये ब दवाखाने 

०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये ब आरोग्य धामे 


२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
oe नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 


Rago वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


आरोग्य 


२२१०-विद्यकीय सेवा व स नि 
oe नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा ) 


११०- रुग्णालये व दवाखाने 
gow इतर रुग्णालय व दवाखाने 
(ov) (०१) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे 


DA SHRM 0२२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत१अस्थायी पदे २३४ 


a pr aite बनने पद अस्थाई पदांची 


बेतनश्रेणी 


S-6:19900-63200 


न 
“2 
७ 
A 
a” ° 
a a) 
8 nS 
2१.० 
° 5 
° 
द by 


S-1:15000-47600 


एकूण) | 
aS 


य 
FP el 


15000-47600 
:15000-47600 


०४) (०१) कमली nt a आरोग्य धामे 
(राज्यक्षेत्र) (रर ९१) 


a 
° 
९ 
५ 
n 
-- |-- 


Pages “आस्थापना २२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबतअस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


5 4 
i 
rE 


a! 


a 
; 


i 


म 


तै | 


i 


| 
| 


RR 


E 
% 


i 


Page 7 


a 
ot नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा) 
११०- रुग्णालये ब दवाखाने 


११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-४इतर रु ग्णालये ब दवाखाने 
रुग्णालये ब आरोग्य धामे 
१९१) 


(राज्यक्षेत्र) (२२१००६७४) 


0:आस्थापना १२२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत अस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


oe $-6:19900-63200 
६.८-२००७  Cfwaré Tt _4S-1:15000-47600 


a चा 


केक | __'__|.5005760 


र शि 


Pages : 0:१आस्थापना ९२२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत१अस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


आरोग्य 


२२१०-वैद्यकीयसेवा व स नि 
ot नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


o वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


0१आस्थापना ९२२३ अस्थायी, पदे चालू ठेवण्याबाबत|अस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


/०३/२०२४ते |२र२१०- 
८/२०र४ |०९- wae tbl Aol rp ioe 


११०- रुग्णालये ब दवाखाने 


jae — 


19900-63200 


6:19900-63200 


०१आस्थापना ९२२३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत१अस्थायी पदे २३४ क्षयरोग 


i > 
RR tooqer) 


“०2४४ 


18 .03-2024 


Page 12 


